वाचा : 


— 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हावार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील ३४ रस्त्यांची 
दर्जोन्नतीकरण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१९०/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासनपरिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग मांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, 
२०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/५१६/२०२३, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची । कामाची वर्षे 
क्र. क्रमांक (कि.मी. | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्कम (रू. | दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
| a | रामा ९१ ते चिंचोटी रस्ता १.५२० ११५.२० ९.४९ 
ग. जयाला प्रजिमा २८ ते बेळोशी आदिवासी वाडी 
२ अलिबाग | RAI-DPC eee १.८०० | 402.24 १०.३१ 
॥)-०१ =H 
3 " चोंडी ते किहीम आदिवासी वाडी रस्ता | 9.00 | .00 ७२.६७ ५.८९ 
४ रोहा तळवली तर्फे घोसाळे रस्ता १.६६० ११५.८० ११.४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१९०/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र क्रमांक (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. | दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
4 राममा,१७ ते दुरशेत रस्ता, १.४३० । १०२.२६ ६.६७ 
६ पेण रामा ८७ धामणी बोरकसबेलवाडी रोड २.००० | १४७.२६ १४.५५ 
७ पेण ते खावसा उंबरवाडी तांबडी 2.300 | २६०.२७ १९.६१ 
८ RAI-DPC_ | राममा १७ ते कोंडगाव रस्ता १.९६० | १३१.१६ १३.७७ 
९ रोहा (॥)-०२ वाळज आदिवासीवाडी रस्ता १.५९० | ११८.५० १०.४३ 
|_१० | ० रामा ९२ ते फणसाडी रस्ता 2.900 | १६७.५८ १३.७६ 
| 99 | q gure प्रजिमा ३८ ते कोंडगाव रस्ता १.१३० ८४.५८ ७.८८ 
सुधागड ग व्य ला न्ति Gai 
१२ इजीमा ते नेणवली खांडसाम्बले रस्ता 2.340 | १६६.९९ १५.७३ 
१३ इजिमा ३७ते करंबेळी रस्ता १.८०० | १४०.६२ ६.६३ 
रा.मा.८८ ते अजिवली नंदनपाडा ते 
१8 कातकरवाडी रस्ता २.५०० १५६.१० ४.५० 
कातकरवाडी रस्ता 
१५ नारंगी ते नारंगी कातकरवाडी रस्ता १.००० ७८.१७ ५.९८ 
१६ | खालापूर ans कुंभवली ते कुंभवली ठाकूरवाडी रस्ता १.००० ६५.२७ ४.७८ 
१७ Eee राममा ०४ कलोते गाव रस्ता १.०५० ८०.०८ १.२६ 
१८ होणाड ते टॅभेवाडी रस्ता १.५०० ९७.७१ ५.०७ 
१९ अत्करगाव ते कातकरवाडी रस्ता १.०५० ६५.१० ५.४१ 
२० रा.मा.८८ ते डोणवत ठाकूरवाडी रस्ता १.००० । ५९.९९ ४.१७ 
२१ राममा १७ ते बारापाडा रस्ता १.००० | १२२.५० ७.३१ 
२२ सोमटणे ते गिरवले रस्ता १.४०० | १०२.८९ ५.७० 
२३ =o RAI-DPC | प्रजिमा १४ ते भिंगार , भेरले रस्ता १.५५० ८९.२५ ५.२४ 
२४ (॥-०४ । रामा ८५ते हेदूटणे रस्ता २.००० | १६१.६८ ६.५७ 
२५ रामा १०३ ते वाघ्याचीवाडी रस्ता १.५०० १३०.५० ७.२६ 
२६ रामा १०३ ते सतीची वाडी रस्ता १.४०० | १०४.०६ ६.०८ 
रामा ९८ ते निळगुण बामणोली राजिवली 
२७ ean १.८६० १३१.५४ १२.९६ 
ता ढालघरफाटा ते लोणशी मोहल्ला बुद्धवाडी sone | १ sas 
aroma .॥ "तिमिर ते वावे रोहिदासवाडी रस्ता * न न 
माणगाव उगा ३ वडार गे जोर धनगरगडी 
(॥-०५ । रामा९७कडापूर ते जोर धनगरवाडी ते 
२९ शोष ग रता २.१५० | २१०.५१ १९.८९ 
३० इजीमा १३२ ते अम्बारले वडाचा कोंड रस्ता | २.५३० | 239.92 २२.४२ 
३१ चापडी उणेगाव रस्ता २.००० | १६३.२२ १४.७७ 
३२ महाड रामा ९७ ते नांदगावखु. ते काळकाईकोड १.५१० | १०४.२२ ९.९१ 
RAI-DPC | पायरी कोंड रस्ता 
३३ यं (I)-o4 । सालडशीत ते किस्तकेतकी रस्ता १.७०० | १२५.३४ ११.९४ 
३४ रामा ९६ रोवळा आदिवासी रस्ता १.००० | १२५.५९ ९.२६ 
एकुण ३४ कामे ५५.७४० | ४२९५.४४ ३३१.६० 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१९०/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bes देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


ii 


vi) 


vil) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रकक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१९०/बांधकाम-४ 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च* मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ov, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी - ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६२४७५२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.09 11:41:05 +05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CS 0८ ww 


षु 
सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 


Nn S&S O&M 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१९०/बांधकाम-४ 


११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण 
विभाग,ठाणे. 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा रायगड. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, रायगड. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रायगड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


